वाचा: १) 


(9) 


शासन निर्णय :- 


प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता. 


छत्रपती  प्रमिळाराजे सर्वोपचार 
रुग्णालय, कोल्हापूर 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : सीएचके-२०१८/प्र.क्र.१३२/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१७/१८/ कोषा.प्रञा- 
५, दिनांक २९.०१.२०१८. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१७/१८/ कोषा.प्रजञा- 
५, दिनांक १४.०३.२०१८. 
संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ 
छप्ररासरुको/ सीसीटीव्ही-यंत्रणा/ ३-म/२८४८/१८, दिनांक : २२.०३.२०१८. 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र. 
नियोजन-का-१८/नाविन्यपूर्ण योजना/प्रमा/३७९/२०१७-१८, दि. ०६.०२.२०१८. 


छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थेस सन २०१७-१८ या आर्थिक 


वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत यवैद्यकशास्त्र विभागाच्या हावविच्छेदन कक्षासाठी संगणकीकृत 


सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी रुपये ५.३७ लक्ष इतके अनुदान मंजुर करण्यात आले. 


सदर अनुदानातून एकूण रुपये ५,३७,०००/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष सदतीस हजार फक्‍त) इतक्या 


रकमेची संगणकीकृत सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा खाळीळ तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे खरेदी करण्यास 


या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचके-२०१८/प्र.क्र.१३२/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
मान्यतेची 
रक्‍कम 


प्रतीनग | एकूण 


यंत्राचे नांव नग pe किंमत 
किंमत किंमत 


न्यायवेैद्यकशासत्र विभागाच्या ठावविच्छेदन i १ | 4,30,000 | 43,000 | 4,319,000 
कक्षासाठी संगणकीकृत सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा 


एकूण ५,३७,००० | ५,३७,००० 


अटी :- 


. निधीच्या माध्यमानुसार शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१७/१८/ 


कोषा.प्रशा-५, दिनांक २९.०१.२०१८ व दिनांक १४.०३.२०१८ अन्वये आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस 


खरेदीच्या प्रस्तावांबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबतचे निर्बंधांच्या अनुषंगाने वित्त विभागाची 


सहमती घेण्यात आलेली आहे. 


. सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत 


आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्यकता नाही, याबाबत 


संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


, सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 


शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 


केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 


करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 


२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 


खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचके-२०१८/प्र.क्र.१३२/प्रशञा-१ 


७. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु BAHU 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 


आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


८. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेला नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


९. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आव्यक राहील. 


१०.सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 


दक्षता घ्यावी. 


११.उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालीळ 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TRA नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा 


व तो खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा - 


छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 
मागणी क्रमांक- ओ-३४ 
३४५१ सचिवालयीन-आर्थिक सेवा 
(००१०१ नियोजन आयोग- नियोजन मंडळ 
(३६ जिल्हा योजना, कोल्हापूर 
(४१ (०0२) नाविन्यपूर्ण योजना (३४५१ १६४१) 
छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचके-२०१८/प्र.क्र.१३२/प्रशञा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार; वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५१/२०१८/व्यय-१३, दिनांक 


२६.०३.२०१८ तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०१/१८/कोषा प्रशा-५, दिनांक २८.०३.२०१८ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने तसेच प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११७०८२१९४१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c=IN, o=Government Of 
i U N 3 Maharashtra, ou=Medical Education 


and Drugs Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 


5a50897b7b2244d66593f50dd713da 
83860912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.03.31 17:21:23 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


